मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेची 
राज्यातील उर्वरित १०७ तालुक्यांमध्ये 
अंमलबजावणी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकसि-०६१९/प्र.क्र.१६४/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १८ नोव्हेंबर, २०२१ 


संदर्भ: 
१. कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्रमांकः कोशाऱो-४२१८/प्र.क्र.८६/८-अ, दि. १९ ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना : 


संदर्भाधीन दि. १९ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये "मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि 
सिंचन योजना” राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेची 
अंमलबजावणी विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याप्रवण १४ जिल्हे, ३ नक्षलग्रस्त जिल्हे 
अशा १७ जिल्ह्यातील सर्व तालुके तसेच, उर्वरीत महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण तालुक्यांमध्ये 
राबविण्यात येत आहे. सदर योजना राज्यातील उर्वरित सर्व तालुक्यांमध्ये देखील 
राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता, या अनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


area निर्णयः 


१. संदर्भाधीन दि. १९ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विदर्भ व मराठवाड्यातील 
आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्हे, ३ नक्षलग्रस्त जिल्हे अशा १७ जिल्ह्यातील सर्व तालुके 
तसेच, उर्वरीत महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन 
योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून आता या शासन 
निर्णयान्वये राज्यातील उर्वरित १०७ तालुक्यांचा सदर योजनेत समावेश करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर १०७ तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेची अंमलबजावणी या 
शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून करण्यात यावी, सदर तालुक्यांची यादी या शासन 
निर्णयासोबत सहपत्रित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ३०९/२१/व्यय-१, दि.१२ नोव्हेंबर, 
२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०६१९/प्र.क्र.१६४/१४-ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या '७/५/७५/.॥8७॥॥॥१५॥॥७.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११८१८१४४०३१०१ 


असा आहे. सदर आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPT., postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87el 2fe1 9b8965025d482b 1 beeOfffaa6208 
503406018८, 


pseudonym=1CC019CBB7F0A77E397F 15793DF809A69806ED98, 
serialNumber=D8D9626C9E038380CD235C048F20D7CE74CFFD3A95F 
2AC3C192E9C991F358271, cn=SHRIKANT C ANDGE 

Date: 2021.11.18 18:18:19 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा. राज्यमंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अ.मु.स. (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ . 

. अ.मु.स. (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. सचिव ,(कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. 


आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१०.सर्व संचालळक/सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.सर्व विभागीय कृषी सह संचालक. 

१२.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४.महासंचालक माहिती व जनसंपर्क CASA, Hag. 

१५.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१६.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर. 

१७.सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम 


विभाग. मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१८. वित्त विभाग (व्यय १/अर्थसंकल्प 93), मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१९.नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई - ३२. 
२०.निवड नस्ती १४-ओ 


प्रपत्र-अ 
शासन निर्णय क्र. प्रकसि-०६१९/प्र.क्र.१६४/१४-अ, दि. १८ नोव्हेंबर, २०२१ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र. | जिल्हा तालुका अ.क्र. | जिल्हा तालुका अ.क्र. | जिल्हा तालुका 
१. | सिंधुदुर्ग कणकवली । ४०. मोखाडा ७९. भुसावळ 
२ वैभववाडी ४१. वाडा ८०. रावेर 

३ मालवण ४२. विक्रमगड ८१. बोदवड 
४. सावंतवाडी | ४३. वसई ८२. यावल 
पु. वेगुर्ला ४४. डहाणू ८३. चोपडा 
६. कुडाळ ४५. तलासरी ८४. भडगाव 
७ दोडामार्ग ४६. जव्हार ८५. | अहमदनगर | कोपरगाव 
८ देवगड ४७. । पुणे वेल्हे ८६. श्रीरामपूर 
९. । रत्नागिरी रत्नागिरी ४८. | सातारा सातारा ८७. राहता 
१०. संगमेश्वर ४९. जावळी ८८. राहुरी 
११. लांजा Yo, वाई ८९. | नागपूर नागपूर (ग्रामीण) 
१२. राजापूर ५१. महाबळेश्वर ९०. कामठी 
१३. चिपळूण 42. फलटण ९१. हिंगणा 
१४. गुहागर ५३. पाटण ९२. काटोल 
१५. दापोली ५४. कराड ९३. नरखेड 
१६. मंडणगड ५५. | सांगली वाळवा ९४. सावनेर 
१७. खेड ५६. शिराळा ९५. कळमेश्वर 
१८. । रायगड पेण Yo. पलूस ९६. रामटेक 
१९. अलिबाग पुट. कडेगाव ९७ मौदा 
२०. मुरुड ५९. | कोल्हापूर | करवीर ९८. पारशिवनी 
२१. पनवेल ६०. पन्हाळा ९९. उमरेड 
२२. उरण ६१. शाहूवाडी १०० भिवापूर 
२३. कर्जत ६२. कागल १०१. | भंडारा भंडारा 
२४. खालापूर ६३. हातकणंगले १०२. तुमसर 
२५. माणगाव ६४. शिरोळ १०३. पवनी 
२६. तळा ६५. राधानगरी १०४. मोहाडी 
२७. रोहा ६६. गगनबावडा १०५. साकोली 
२८. सुधागड ६७. भुदरगड १०६. लाखनी 
२९. महाड ६८. गडहिंग्लज १०७. लाखांदुर 
३०. पोलादपूर ६९. चंदगड 

३१. श्रीवर्धन ७०. आजरा 

३२. म्हसळा ७१. | सोलापूर । माळशिरस 

33. | ठाणे ठाणे ७२. | नाशिक त्र्यंबकेश्वर 

३४. कल्याण ७३. देवळा 

३५. मुरबाड ७४. | धुळे शिरपूर 

३६. भिवंडी ७५. | नंदुरबार । नवापूर 

३७. अंबरनाथ ७६. शहादा 

३८. शहापूर ७७. | जळगाव | एरंडोल 

३९. | पालघर पालघर ७८. धरणगाव 


